विशेषज्ञ संवर्गातील “नेत्र शहाल्य चिकित्सक” 
या पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 
देण्यात आलेली पदोन्नती रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-१११९/प्र.क्र.३०१/सेवा-२ 
गोकुळदास कुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल ळल SAIN १०वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: ११ डिसेंबर, २०२० 


संदर्भ - १. सा. प्र. वि., शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६. 
२. सा. आ. वि., शासन आदेशा क्र.पदोन्न-१११९/प्र.क्र.3०१/सेवा-२, दि.२७.०५.२०२०. 


शासन आदेश:- 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील वैद्यकीय अधिकारी (वेतनस्तर एस-२०: ५६१००- 
१७७५००) यांना विशोषज्ञ संवर्गातील नेत्र श॥ल्य चिकित्सक (वेतनस्तर एस-२३: ६७७००- २०८७०० या 
पदावर संदर्भाधीन शासन आदेशा दि.२७.०५.२०२० अन्वये खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आळेली आहे. सदर पदोन्नती आदेशामधील डॉ. कृष्णा सिताराम 
वानखेडे, वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रूग्णालय, कोतूळ, जि. अहमदनगर व डॉ. कुंदन के. गायकवाड, 
वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रूग्णालय, पुनतांबा, जि. अहमदनगर यांनी अनुक्रमे दि.२८.०५.२०२० व 
दि.२८.०५.२०२० च्या निवेदनाद्वारे कौटुंबिक कारणास्तव विशेषज्ञ संवर्गातील Aa areca चिकित्सक या 
पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती रद्द करणेबाबत विनंती केलेली आहे. त्यानुसार सक्षम प्राधिकारी यांच्या 
मान्यतेने डॉ. कृष्णा सिताराम वानखेडे, वैद्यकीय अधिकारी व डॉ. कुंदन के. गायकवाड, वैद्यकीय अधिकारी 
यांना विशेषज्ञ संवर्गातील नेत्र शल्य चिकित्सक या पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती या आदेझान्वये रद्द 
करण्यात येत आहे. 
२. सदर वैद्यकीय अधिकारी यांनी पदोन्नती नाकारल्याने त्यांनी आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत वरिष्ठ 
पदाच्या वेतनश्रेणीचा लाभ घेतला असल्यास वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार सदर 
लाभ काढून घेण्यात यावा व त्यासंबंधीचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 
3. पदोन्नती नाकारलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यास, त्याने ज्या निवडसूचीमध्ये निवड होऊन dele 
पदोन्नती स्विकारली नाही त्या निवडसूचीतीळ अधिकाऱ्याचा व त्यानंतरच्या दोन्ही निवडसूचीतील 
अधिकाऱ्यांचा मानीव दिनांक प्राप्त होणार नाही. 
४. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन Bear क्रमांकः पदोन्न-१११९/प्र.क्र.3०१/सेवा-२ 


५. उपरोक्त वैद्यकीय अधिकाऱ्याची पदोन्नती रद्द केल्याने, त्यांना त्यांच्या मूळ संवर्गात हजर करून 
घेण्याबाबतची कार्यवाही आरोग्य सेवा आयुक्तालय व कार्यासन सेवा-३ यांनी त्वरीत करावी. 
&. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१११५१०२५५७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


° sacs वी व ी 
V | 5 h Nn (1 d a S ust signed by Vishnudas Pundlikrao 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


p U al d | i k fa O postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=514c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe 
5189556b7a95d5896bbb8 1496f403bb58a 


Ghodke 00 ee a 
(वि. पुं. घोडके ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक/ लातूर / अकोला. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, अहमदनगर / उस्मानाबाद / वाशिम. 


. वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रूग्णालय, कोतूळ / पुनतांबा. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
९. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उस्मानाबाद/ वाशिम. 

११.मा. मंत्री (आरोग्य)/मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१२.सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१२ व १६-ब, मंत्रालय, मुंबई 

१३.प्रधान सचिव (सा.आ.) यांचे स्विय सहायक 

१४.सर्व सह सचिव/उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५.अवर सचिव (सेवा-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे मार्फत) 
१७.निवडनस्ती सेवा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


